RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५, अंक ८ ] 


शुक्रवार , मार्च २२, २०१९ / चैत्र १, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक अति . 

आयुक्त / पू.उप. / १२०० 
क्रमांक एमजीआर / ४६६५, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . १२४ शनिवार , दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या 
अधिसूचनेद्वारे प्रभाग क्र . २१ मधून निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव , त्यांच्या पक्षाचे नाव, त्यांना मिळालेली वैध मते प्रसिद्ध केली आहेत . 

तथापि , श्रीमती प्रतिभा योगेश गिरकर , प्रभाग क्र . २१ यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये एल.एल.बी. ही पदवी प्राप्त करून बार कौन्सिल ऑफ 
महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्याकडून प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे . यास्तव त्यांच्या नावाच्या पूर्वी अॅडव्होकेट ही उपाधी लावण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. 
त्यामुळे त्यांचे नाव कृपया खाली दर्शविल्याप्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


विजयी उमेदवार 


पक्ष 


एकूण मते 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


२१ 


अॅड . प्रतिभा योगेश गिरकर 


भारतीय जनता पार्टी 


९ ५ ९ १ 


विजय सिंघल, 
अति . आयुक्त ( पू. उप .). 


( १ ) 


भाग दोन -११ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


